राज्यातील १०० जलदगती न्यायालयातील ५०० 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जगन्या १४२३/प्र.क्र.१८/का.नऊ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२३ 


वाचा :- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र: जगन्या २०१६/प्र.क्र.१७६/का-९, दि.०१.०४.२०२२ 

२ जिल्हा व सत्र न्यायालय, अमरावती यांचे पत्र क्र. बी-४(आस्था)/३७९/२०२३,दि. 30.09.2023. 
३) जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांचे पत्र क्र.8110./0071./१००१/२०२३२, दि.१३.०२.२०२३. 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३. 

प्रस्तावना : 

राज्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी स्थापन करण्यात 
आलेल्या १०० जलदगती न्यायालयांना दि.१ एप्रिल, २०२२ ते दि.३१ मार्च २०२७ या ५ वर्षांच्या कालावधीकरीता संदर्भ क्र. 
१ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तसेच या न्यायालयांकरिता आवश्‍यक असणारी तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधिश व त्यांच्या सहाय्यभूत कर्मचारी वर्गासह एकूण yoo अस्थायी पदे पुढे सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. 
२. सदर जलदगतीन्यायालयांतील अस्थायी पदांना दि. २८.०२.२०२३ नंतर पुढील मुदतवाढ देण्याची विनंती जिल्हा 
व सत्र न्यायालय, अमरावती व पुणे यांनी संदर्भ क्र. २ व ३ येथील पत्रान्वये केळी आहे. संदर्भ क्र.४ येथील वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार सदर अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय : 
राज्यातील १०० जलदगती न्यायालयातील पुढील तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या yoo अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत याव्दारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
P= a तदर्थ जिल्हा =arareliat | yoo | ०० 

२ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) | qoo | 

3 | Tarp (वरिष्ठ लिपीक) | qoo | 00 

४ | कनिष्ठ लिपिक | goo | 00 
५ | शिपाई 1१०० ०० 
एकूण पदे ५०० 


२. याकरीता येणारा खर्च "२०१४, न्यायदान- (भारित) १०२- उच्च न्यायालये, १०२ (०९) (०१) न्यायालयाची दर्जावाढ 
व प्रलंबित प्रकरणे त्वरित निकालात काढण्यासाठी विशेष अनुदान २०१४ ०३८८" या लेखाशिर्षाखाली संबंधित वित्तीय 
वर्षासाठी मंजुर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३ द्वारे प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जगन्या १४२३/प्र.क्र.१८/का.नऊ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्यांचा संकेतांक २०२३०३१५११४४४१४३१२ असा आहे. हा Alea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत आवश्‍यक त्या तात्काळ कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 


q 


मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


. मा. प्रबंधक (निरिक्षणे-१), मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 
. मा.प्रबंधक (निरिक्षणे), उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई, 
. सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
. महालेखापाल -एक (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
९. 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 


PARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a5 2b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d47140 
)5F198C67FDB7031897066C5804DA623172E, 
1A45FC182DE9210D4220CD41371018A4D6F00892E 
5D1478CBA8413AFBO6CO3, cn=NITIN V JIWANE 

Date: 2023.03.15 11:49:04 +05'30' 


(नितिन fa. जिवने) 
विधि सल्लागार- नि-सह सचिव 


महालेखापाल -दोन (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 
१०. वित्त विभाग/ व्यय-५ 

११. विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३,२४,२५, 
१२. निवडनस्ती/का.९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


